मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे 
कार्यालय व या कार्यालयाशी संलग्न असलेली 
कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई 
व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) मुंबई व 
का. अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण 
विभाग, कळवा, ठाणे या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ५? पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :३०.०३.२०१९. 


संदर्भः १) शासन निर्णय क्रमांकःसीओई २०१८/प्र.क्र.४/ज.वि.,दिनांक १६.१०.२०१८ 


२) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/ जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/२९९, दिनांक ०५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व त्यांच्या कार्यालयाशी संलग्न 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक 
(नर्मदा) मुंबई व का. अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयांतील 42 नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दिनांक 
३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला 
आहे.) 


२. या आस्थापनेचा खर्च "४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (००१)संचालन व प्रशासन, 
(04) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (०५)(०१) पंप बसवलेली घाटघर जलाशय 
योजना (कार्यक्रम) (४८०१ ३८७६) व ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (009) संचाळन व 
प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (०५) (02) सरदार सरोवर प्रकल्प 
(कार्यक्रम) (४८०१ ३८८५) तसेच मागणी क्र.आय-५, ४८०१, वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च (०६) 
अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विद्युत व यांत्रिकी) मंडळ, कळवा, ठाणे (०६)(०२)-कुंभे जल विद्युत 
प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९०२) या लेखा्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 


३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३३०१२०९२४६९२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dnyandeo See “Barer ete SO 
(वागावे, "त = iso वि 


Ananda Bagade 96110७, 12.1259 +0590 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
सोबत : विवरणपत्र शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. (५ प्रती) 
४. ज.वि. संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 


शासन निर्णय क्र. सीओई-२०१९/प्र.क्र.४२/जवि, दि.३०.०३.२०१९ चे 


विवरणपत्र 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 
अ.क्र पदांची नांवे ।_ संख्या । 
मुख्य अभियंता(विद्यु) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
१. स्वीय सहाय्यक १ 
एकूण a 
कार्यकारी अभियंता,नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उपअभियंता (विवयां) २ 
३ कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
६ कनिष्ठ लिपिक/लिपीक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
७ शिपाई ३ 
चौकौदार १ 
एकूण | ae 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा),मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उप अभियंता (विवयां) २ 
३. सहायक अभियंता श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता २ 
४ अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
६ कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
७ शिपाई २ 
चौकौदार १ 
एकूण १६ 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिचन, गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे 
q कार्यकारी अभियंता (विवयां) q 
2 उप अभियंता (विवयां) ४ 
३ कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) ४ 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 
4 कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक ३ 
नि अनुरेखक/आरेखक श्रेणी २ १ 
9 अनुरेखक/आरेखक श्रेणी 3 २ 
८ शिपाई २ 
९ चौकौदार Foo | 
एकूण १८ 
एकूण पदे ५२ 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 8999068 


D n yand eo An and a DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Water Resources Department 
Bag ade Date: 2019.03.30 12:13:19 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


